महाराष्ट्र शासन 


लिपिक-टंकलेखक पायाभूत प्रशिक्षण/तात्काळ क्रमांक: प्रशिक्षण २०१८/प्र.क्र.१३७/१४-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ सप्टेंबर, २०१८. 

प्रति, 

सह/उप सचिव (आस्थापना) 

सर्व मंत्रालयीन विभाग 

मंत्रालय, मुंबई. 

विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०१८-२०१९ मधील प्रशिक्षण 
मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाकरिता पायाभूत प्रशिक्षण 


संदर्भ:- १. यठावंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी (यशदा) यांचे पत्र 
क्रमांक राप्रनिमूय/२०१८-१९/साप्रवि-पव्य/१४/२३०, दिनांक २५-०७-२०१८ 
२. यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) यांचे पत्र 
क्रमांक STPEA/209¢-98/Mantra & RATI/389, दिनांक २८-०९-२०१८. 
महोदय, 


राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत दोन आठवडयांचे पायाभूत प्रशिक्षण शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक टिआरएन ०९/प्र.क्र.३९/०९-१२-अ, दिनांक 23.08.2099 नुसार विहीत केले आहे. त्यानुसार 
मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाकरिता यडठावंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी aren यांचेमार्फत 


खालील नमूद प्रशिक्षण संस्थामध्ये पायाभूत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलेले आहे:- 


| प्रशिक्षण संस्थेचे नांव | संपर्कासाठी व्यक्तीचे नांव कालावधी कार्यमुक्त करण्याचा | प्रशिक्षणार्थी 
दूरध्वनी क्रमांक दिनांक ची संख्या 
| विभागीय प्रशासकीय । दूरध्वनी क्रमांक ०२५३- | दि. २२-१०- दिनांक २०-१०- ४५ 
प्रशिक्षण संस्था, २४५३३६६, २०१८ २०१८ (AA) 
नाशिक सहा.प्राध्यापक:- ते 
श्री.बाळासाहेब नाडेकर दि. ०२-११- 
मो-८४५९९१२४२६ २०१८ 
2 | विभागीय प्रशासकोय | दूरध्वनी क्रमांक ०२३४६- | दि. २२-१०- दिनांक २०-१०- ४८ 
प्रशिक्षण संस्था, २७१२१२, प्रशिक्षण २०१८ २०१८ (AA) 
कुंडल, सांगली निर्देशक:- ते 
श्री.शेटे मो-८२७५०५७७३५ | दि. ०२-११- 
२०१८ 
3 | विभागीय प्रशासकीय | दूरध्वनी क्रमांक ०७२१- । दि. २२-१०- दिनांक २०-१०- ४५ 
प्रशिक्षण संस्था, २६६५४७६, श्री.टेकाळे | २०१८ २०१८ (म.नं.) 
अमरावती मो-९६७३६१०१७० ते 
दि. ०२-११- 
२०१८ 
i विभागीय प्रशासकीय । दूरध्वनी क्रमांक ०२३४६- | fe. २६-११- दिनांक २२-११- ४० 
प्रशिक्षण संस्था, २७१२१२, प्रशिक्षण २०१८ २०१८ (AA) 
कुंडल, सांगली निर्देशक:- ते 
श्री.शेटे मो-८२७५०५७७३५ | दि. ०७-१२- 
२०१८ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रशिक्षण २०१८/प्र.क्र.१३७/१४-अ 


विभागीय प्रशासकीय । दूरध्वनी क्रमांक ०७२१- | दि. २६-११- दिनांक २२-११- ४० 
प्रशिक्षण संस्था, २६६५४७६, श्री.टेकाळे | २०१८ २०१८ (म.नं.) 
अमरावती मो-९६७३६१०१७० ते 
दि. ०७-१२- 
२०१८ 
विभागीय प्रशासकीय | दूरध्वनी क्रमांक सहयोगी | दि. २६-११- दिनांक २२-११- ४० 
प्रशिक्षण संस्था, प्राध्यापक, श्री.संदीप  । २०१८ २०१८ (म.नं.) 
नागपूर खोडवे मो- ते 
९४२२८१०८२३/ श्रीम. | दि. ०७-१२- 
सुषमा देशमुख २०१८ 
मो-९८२३७८३६८६ 
एकूण २५८ 


२. या पायाभूत प्रशिक्षणामध्ये महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परिक्षेचा अभ्यासक्रम अंतर्भूत करण्यात आळेला आहे. सदर अभ्यासक्रमाबाबतचा शासन निर्णय 
सोबतच्या परिशिष्ट-१ सोबत जोडला आहे. पायाभूत प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहणाऱ्या तसेच महाराष्ट्र शासन 
दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेचे आवेदनपत्र भरणाऱ्या संबंधित 
लिपिक-टंकलेखकांच्या निदर्शनास उक्त शासन निर्णय संबंधित मंत्रालयीन विभागाने आणून द्यावा. तसेच 
त्यानंतर त्यांची महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा 
घेण्याबाबत संबंधित लिपिक-टंकलेखकांना सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१७, मंत्रालय, मुंबई 
यांच्यामाफत कळविण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना लिपिक-टंकलेखकांना संबंधित मंत्रालयीन विभागाने 
द्याव्यात. 


3. प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवड झालेल्या आपल्या विभागातील लिपिक-टंकलेखकांची यादी सोबतच्या 
प्रपत्र-१, 2, ३,४, ५ व ६ प्रमाणे कृपया पहावी. 


४. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार देण्यात येत असुन उपस्थिती अनिवार्य आहे. या 
विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१३ मे, २०१५ नुसार देण्यात आलेल्या सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणाव्यात. प्रस्तुत कालावधीतच पायाभूत प्रशिक्षण घेण्यात येणार असल्यामुळे सर्व संबंधित लिपिक- 
टंकलेखकांचे प्रशिक्षण या कालावधीतच पुर्ण होणे जरुरीचे आहे. प्रशिक्षणातून सूट/प्रशिक्षण रद्द करण्याबाबत 
प्राप्त झालेल्या अर्जाची/पत्राची दखल घेतली जाणार नाही तसेच मंत्रालयीन विभागांनी देखील या संदर्भातील 
प्राप्त अर्जांचा विचार करु नये. 


षु. अपवादात्मक परिस्थितीत नामनिर्देशित लिपिक-टंकलेखकास प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे/पाठविणे 
शक्‍य नसल्यास त्यांच्या प्रशिक्षण तुकडीत अदलाबदल करुन त्यांस पायाभूत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्‍त 
करण्याची कार्यवाही परस्पर विभागामार्फत करण्यात यावी व त्यांची प्रत प्रशिक्षण संस्था व या विभागास 
(कार्यासन-१४अ) पाठविण्यात यावी. 


६. विभागातील जे लिपिक-टंकलेखक प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत त्यांच्याबाबतीत प्रशिक्षणासाठी 
कार्यमुक्त करण्याच्या सूचना विभागाच्या स्तरावरुन संबंधित कार्यालयास देण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रशिक्षण २०१८/प्र.क्र.१३७/१४-अ 


छ. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण कालावधीबाबत संबंधित विभागाने तात्काळ 
प्रशिक्षणार्थींस कळवावे. प्रशिक्षण ठिकाणे व हवामान विचारात घेऊन आवश्‍यक कपडे, ट्रॅक सूट व स्पोर्टस शूज 
नेण्याची काळजी प्रशिक्षणार्थींनी घ्यावी. प्रशिक्षण दिनांकाच्या पुर्वी (१ दिवस) जे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण संस्थेमध्ये 
उपस्थित राहणार असतील त्यांनी संबंधितांशी संपर्क साधून जेवणासाठी ते उपस्थित राहणार आहेत किंवा कसे 
याबाबत प्रशिक्षण संस्थेस पुर्व कल्पना द्यावी. सदर प्रशिक्षण कालावधीच्या शेवटच्या दिवशी प्रशिक्षणा दरम्यान 
शिकवलेल्या बाबींची लेखी परीक्षा घेऊन मुल्यांकन करण्यात येईल, याबाबतच्या सूचना संबंधित विभागाने 
प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याच्या आदेशात नमूद कराव्यात. 


८. परिच्छेद १ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याच्या दिनांकास 
प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. नामनिर्देशित व्यक्तीस संबंधित विभागप्रमुखांनी 
कार्यमुक्त करणे सक्तीचे आहे. सदर आदेशाची एक प्रत संबंधित प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना (email- 


amaravatiprabodhini@ gmail.com /prabodhininashik@gmail.com / dgkundalacademy@gmail.com / 
sameti123 @ yahoo.co.in ) तसेच या कार्यासनास (vrishali.bhingarde@nic.in) पाठविण्यात यावी. 


९. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०९२९१६००१९९२०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 
Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


Gajanan Bhimrao js ch: Sana ८०५५५८८1३2 
Gurav Dato: 2018.09.09 161024 50890 ल 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 
१) महासंचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 
उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण धोरण मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, पुणे 
अतिरिक्त संचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 
संचालक, नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, इंडिया सिक्युरीटी 
प्रेससमोर, नाशिक रोड, जिल्हा-नाशिक, पिन-४२२ १०१. 
५) महासंचालक, कुंडल Shs ऑफ डेव्हलपमेंट अँडमिनिस्ट्रेशान अँन्ड मॅनेजमेंट (फॉरेस्ट) मु.पो. 
कुंडल, ता.पलुस, जिल्हा-सांगली. 
६) डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
तपोवन रोड, अमरावती विद्यापीठासमोर, जिल्हा-अमरावती 
७) वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती) व्ही.आय.पी. रोड, 
धरमपेठ, नागपूर, पिन-४४००१०. 
८) उप सचिव (सेवा)(कार्यासन-१७), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) उप सचिव (प्रशिक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) अवर सचिव (कार्यासन-१२-३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


av AD 


) 
) 
) 
8) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र-१ 
राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 
दिनांक २२/१०/२०१८ ते ०२/११/२०१८ 


स्थळ नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विभागीय आयुक्त कार्यालय, इंडिया सिक्युरीटी प्रेससमोर, नाशिक रोड, जिल्हा- 
नाशिक, पिन-४२२ १०१ दूरध्वनी क्रमांक ०२५३ - २४५३३६६, सहा.प्राध्यापक:- श्री.बाळासाहेब नाडेकर- मो- 
८४५९९१२४२६ 

हवी cages व्यापत गात 
सामान्य प्रशासन विभाग 

सामान्य प्रशासन विभाग 

३|श्री सामान्य प्रशासन विभाग 


सामान्य प्रशासन विभाग 

‘ संसदीय कार्य विभाग 

: गृह विभाग 
गृह विभाग 

८ विजय GRA सरदेसाई गृह विभाग 

९ सं.ग.कुमावत गृह विभाग 

१२ कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
नगर विकास विभाग 


94 अक्षता शहाशिकांत मयेकर वित्त विभाग 


१६|श्रीमती अंबिका श्रीराम रोकडे (अंबिका ।वित्त विभाग 
प्रताप हांडे) 


व्य 
सावजिनक aU 

र Fadia 
Rea 

र Ra 

२५ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


श्री सुदर्शन HA कोरे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
तुझाल शांकर नारायणे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


ग्रामविकास विभाग 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
नियोजन विभाग 
नियोजन विभाग 

a सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
गृहनिर्माण विभाग 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
आदिवासी विकास विभाग 

३८ श्रीमती पर्यावरण विभाग 


G 


दिपक गजानन गंगाळे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
गजानन प्रताप लोकडे उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 


४१श्री रविंद्र चंद्रकांत चव्हाण lated विकास व उद्योजकता विभाग 
४२श्री ओमप्रकाश भानुदास वाबळे  ।पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


३|श्रीमती गोकर्णी राहुल मोरे (गोकर्णी  ।|अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
रावसाहेब लोंढे) 


88 sit प्रसाद आप्पासाहेब पानसंबळ ।मराठी भाषा विभाग 


प्रपत्र-२ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 


दिनांक २२/१०/२०१८ ते ०२/११/२०१८ 


स्थळ  कुडंल अँकॅडमी ऑफ डेव्हलपमेंट अँडमिनिस्ट्रेशन अन्ड मॅनेजमेंट ( फॉरेस्ट), मु. पोष्ट कुंडल, तालुका पलुस, जिल्हा 


सांगली , पिन ४१६३०९ दूरध्वनी क्रमांक ०२३४६- २७१२१२, प्रशिक्षण निर्देशक :- श्री.शेटे-मो-८२७५०५७७३५ 


सामान्य प्रशासन विभाग 

२ सामान्य प्रशासन विभाग 

३ सामान्य प्रशासन विभाग 

सामान्य प्रशासन विभाग 
4 सामान्य प्रशासन विभाग 
a as 
ळक: 
aes 


क गृह विमान 


We 


ss कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
वित्त विभाग 
ग 
= 
गृहनिर्माण विभाग 
x6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


83 श्री निलेश सुरेशराव जवंजाळ उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
४४ श्रीमती प्राजक्ता विवेक शिंदे उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
४५ श्री विजय रमेश देशमुख कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग 


राहुल दिलीप सावंत पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
स्वाती सतिश सुर्यवंशी अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शरयू चंद्रशेखर वाकोडे [मृद व जलसंधारण विभाग 


G 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 


a 
3l 
2 
क 


स्थळ 


अ. क्र. 


-०| -0 -0 
AN} AD ०0 | AH] Al SG] mM] -८ | 9८ | rev] 4% 


-2 
o 


Fp 


A 


° 


A 
me) 


A 
AN 


A 
2 | 9८ 


AD 
wa 


39 


An] A] VI] VI 4 
[७] ११०३३ 


| 


३३ 
३५ 
३६ 
३७ 


नीलेशकुमार संभाजी वाघ 


४० 


A -o| | _o| 0] -o 
A “०| (| Ss ale: 


दिनांक २२/१०/२०१८ ते ०२/११/२०१८ 


डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नवीन प्रशासकीय इमारत, तपोवन रोड, 


अमरावती विद्यापीठासमोर 


श्रीमती 
श्रीमती 


4 


zal 


% 


=?) 


af | 


‘[F 


% 
रज 
र्फ 


श्री 
श्रीमती 
श्रीमती 
श्री 
श्री 


, जिल्हा-अमरावती दूरध्वनी क्रमांक ०७२१- २६६५४७६, श्री.टेकाळे ९६७३६१०१७० 


अमोल बबन राठोड सामान्य 
अभिजित मारुती वाघमळे सामान्य 

संतोष पांडुरंगराव खराटे  ।सामान्य 
भूषणध 


मंत्रालयीन विभागा 
'भाग 
'भाग 
'भाग 
'भाग 
'भाग 
'भाग 
'भाग 


नाव 


र्‌ 
सागर देविदास धालपे सामान्य 
ण धर्मराज जाधव सामान्य 


न 
नु 

ज्ञानेश्वर भास्कर शहोळके सामान्य 
सागर दिनकर बोकडे सामान्य 


व.वा.कासारे सामान्य प्रशासन विभाग 
महेश बुधाजी विशे गृह विभाग 
मनीष विजय चव्हाण गृह विभाग 


प्रवेशा वासुदेव सिडाम महसुल व वन विभाग 
मोरेश्वर चंद्रकांत धायगुडे  ।महसुल व वन विभाग 
अक्षय अजाबराव बदुकले  |कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


रेश्मा किसन चव्हाण गृह विभाग 


कृषि, wae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
निलेश सजन कड 


मस्के चंद्रकांत खशाबा गृह विभाग 


शशिकला काशिनाथ मोटे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
रुपेश शि. कदम सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


नीता अज्ोक कोकाटे 
Fer विनायक सजवली 


गावडे 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
ज्योत्स्ना जीवन धोत्रे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
प्रज्ञा राजेद्र कणसे 


विकास जगन्नाथ गायकवाड 
शैलेश रामदास झेंडे नियोजन विभाग 


शिल्पा मनोहरराव गजबे 
तुषार विनायक गावडे 


सुनिल अशोक बनसोडे 


श्री नामदेव अभिमन्यु उकंडे 
४१ [श्रीमती Oxia दादाराव गावंडे 


प्रताप प्रकार सकपाळ 


83 


श्रीमती 


प्रतिभा बाळासाहेब मोहिते 


PB 
राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 
कालावधी दिनांक २६/११/२०१८ ते ०७/१२/२०१८ 


स्थळ  कुडंल अकडमी ऑफ CSS अडमिनिस्ट्रेशान अन्ड मॅनेजमेंट ( फॉरेस्ट), मु. पोष्ट कुंडल, तालुका पलुस, जिल्हा 


सांगली , पिन ४१६३०९ दूरध्वनी क्रमांक ०२३४६- २७१२१२, प्रशिक्षण निर्देशक :- श्री.शेटे-मो-८२७५०५७७३५ 


Rican त्रलयानावमागाच नाव 


अ.क्र 


सामान्य प्रशासन विभाग 
सामान्य प्रशासन विभाग 
सामान्य प्रशासन विभाग 
सामान्य प्रशासन विभाग 
सामान्य प्रशासन विभाग 


संसदीय कार्य विभाग 
aie 
aie 
aie 
aie 
aie 

गृहगि 

महसुल व वन विभाग 


अनंता रोहिदास रायकर सामान्य प्रशासन विभाग 


रितेश शिवाजी सोनावणे महसुल व वन विभाग 
|... |अविनाहा अज्ञोक कोल्हे महसुल व वन विभाग 


महसुल व वन विभाग 

२० कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

: 
Pea 
Pea 


z Fra 


भाग 
भाग 
२६|श्रीमती शैलजा नागेश कानडे Groot ।सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
Pe eee ee 
र 
विचवन्यायवि 

पल्लवी उमेश सरोदे (पल्लवी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

मारुती घुले) 

दिक्षा वासुदेव गेडाम नियोजन विभाग 

धनश्री विद्याधर वायंगणकर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 

भूषण नंदकुमार ठाकूर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 

विरवर्मा अशोक जाधव गृहनिर्माण विभाग 

लक्ष्मी दिनेश तिखे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

अमित मधुकर चव्हाण सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

मारुती नामदेव गळवे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


प्रपत्र-५ 
राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 


दिनांक २६/११/२०१८ ते ०७/१२/२०१८ 


स्थळ डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नवीन प्रशासकीय इमारत, तपोवन रोड, 
अमरावती विद्यापीठासमोर, जिल्हा-अमरावती दूरध्वनी क्रमांक ०७२१- २६६५४७६, श्री.टेकाळे ९६७३६१०१७० 


wh 
aT गृहवि 
a 
eR 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

रर 
क्ति 

२२ वैभव आत्माराम सपकाळ सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
क्र 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
सावजनिक आरोग्य वि 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय 
see नजार मोमीन 


%» 
4 
ap 
: 
mp 
च 
=p 
ol 
‘al 
zl 
| 
ठी] 
4 


प्रपत्र-६ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 
दिनांक २६/११/२०१८ ते ०७/१२/२०१८ 


स्थळ वसंतराव नाइक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती) व्ही.आय.पी. रोड, धरमपेठ, नागपूर, पिन- 
४४००१० दूरध्वनी क्रमांक सहयोगी प्राध्यापक:- श्री.संदीप खोडवे- मो-९४२२८१०८२३, श्रीमती सुषमा देशमुख मो- 


९८२३७८३६८६ 
मयुरी महेश लाड सामान्य प्रशासन विभाग 


arena 
र 
a6] 
A 
= 
A 


१६ जितेंद्र बहादूर केसरीप्रसाद  ।महसुल व वन विभाग 
यादव 


त्र [अनिकेत eae 
र 


२३ श्रीमती अनघा संपत तरटे (अनघा नगर विकास विभाग 
सागर शिरोळे) 


र्शक 
z Fea Pm 

Ream 

rere 
3 
उर sree 
उ जलसपदाविभाग 
क जलसपदाविभाग 

जलसपदाविभाग 
z जलसपदाविभाग 


जलसंपदा 
A 


लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 
परीक्षेचा अभ्यासक्रम निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २३१७/ प्र.क्र.३८/का.१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: २० ऑगस्ट, २०१८. 

वाचा - 

१) महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा 

नियम, १९७७, दि. ६ जून, १९७७. 

प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालय सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा नियम, 
१९७७ नुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखक यांना सेवेत कायम करण्यासाठी दरवर्षी 
सेवाप्रवशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षेचे आयोजन करण्यात येते. सदर नियमांतील नियम-१० येथे नमूद 
परिशिष्ट-अ येथे या परीक्षेचा अभ्यासक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. तथापि, १९७७ नंतर 
आजतागायत कालपरत्वे कार्यालयीन कामकाज पध्दतीमध्ये अनेक सुधारणा/बदल झालेले आहेत. 
तसेच शासकीय कामकाजामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर उदा. ई-ऑफिस, ऑनलाईन 
माहितीचा अधिकार, आपले सरकार इत्यादी लक्षात घेता लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 
परीक्षेचा अभ्यासक्रम सुधारीत करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यामुळे शासन आता याबाबत 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय 
लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेसाठी पुढीलप्रमाणे अभ्यासक्रम निश्चित 
करण्यात येत आहे :- 


विषय | एकूण अभ्यासक्रम 
या 


(पुस्तकांशिवाय) 

१) मंत्रालयीन रचना 

२) महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली- कार्यनियमावलीची १ ली अनुसूची, 
कार्यनियमावलीच्या नियम १५ अन्वये देण्यात आलेल्या अनुदेशातील भाग-१, 

भाग-२, भाग-५ व भाग-६ 

3) मंत्रालयीन अनुदेश - प्रकरण १ व प्रकरण ६ 

8) विधानमंडळ कामकाज व ऑनलाईन प्रश्न हाताळणे 

५) कार्यालयीन कार्यपद्धती नियमपुस्तिका प्रकरण क्र. १ ते ५, ७ ते ११ आणि १४ 
) 
) 


प्रश्नपत्रिका | 
क्रमांक 
q 


६) लिपिकांची कार्ये व कर्तव्ये 

७ मंत्रालयातील ऑनलाईन कामकाज (ई-मेल, ई-ऑफिस, आपले सरकार, 
थकीत प्रकरणांचा मासिक गोषवारा ऑनलाईन भरणे, ऑनलाईन 
आर.टी.आय. इत्यादी) 

८) मा. संसद सदस्यांना आणि राज्य विधानमंडळ सदस्यांना महाराष्ट्र 

शासनाच्या कार्यालयामध्ये सौजन्यपूर्वक वागणूक देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक 

सूचना. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २३१७/ प्र.क्र.३८/का.१७ 


पुस्तकांसह (फक्त अधिनियम व नियम) 
१) म.ना.से. (वर्तणूक) नियम, १९७९ 


) 
2) म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ 
प्रश्नपत्रिका ३) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
क्रमांक ४) सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ 
२ ५) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ चे प्रकरण क्र. ३ 
६) माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ 
(पुस्तकांशिवाय) 
७) सेवापुस्तकातील नोंदी, रजेचे प्रकार व राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना. 


२. सदर अभ्यासक्रम हा लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा २०१८-१९ व त्यापुढील 
परीक्षांकरीता पुढील आदेशा होईपर्यंत लागू राहील. 
३. उपरोक्त प्रश्नपत्रिकांच्या प्रत्येकी १०० गुणांची विभागणी पुढीलप्रमाणे राहील. 


प्रश्नपत्रिका । वस्तुनिष्ठ प्रश्न -३० गुण । या प्रकारांतर्गत रिकाम्या जागा भरा, जोड्या जुळवा, 
क्रमांक IT एका वाक्यात उत्तरे, चूक की बरोबर इ. बाबींचा समावेश 
होईल. 

वर्णनात्मक प्रश्न- Go गुण | या प्रकारांतर्गत कार्यपद्धती fare करा, नियमातील 
तरतूद स्पष्ट करा, सविस्तर माहिती लिहा, 
स्पष्टीकरणात्मक विश्लेषण लिहा इ. स्वरूपाच्या 
लघूत्तरी किंवा दीर्घोत्तरी प्रश्नांचा समावेडा होईल. 


४. जे उमेदवार २०१८ पर्यंत जुन्या अभ्यासक्रमानुसार झालेल्या लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परीक्षेच्या कोणत्याही एका किंवा दोन्ही प्रश्नपत्रिकेमध्ये अनुत्तीर्ण झाळे आहेत त्यांना या शासन 
निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या उपरोक्‍त सुधारित अभ्यासक्रमानुसार फक्त प्रश्नपत्रिका क्र. १ उत्तीर्ण होणे 
आवर्यक राहील. 

द्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२०११३६२८८४०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(आरती देसाई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सर्व मंत्रालयीन विभाग ( आस्थापना शाखा ), 
२. उपमहासंचालक, यशदा, बाणेर रोड, पुणे, 
3. कक्ष अधिकारी, कार्यासन १४-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


